आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम 
खर्चाच्या योजनांतर्गत बांधील बाबींकरीता 
निधी वितरण. 

(मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- 

१. are निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.१.०६.२०२१, दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, 
दि.१८.०६.२०२१, दि.२४.०६.२०२१, दि.५.०७.२०२१ व दि.४.०८.२०२१. 

प्रस्तावना :- 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये 
खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) 
वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम 
खर्चातर्गत समाविष्ट योजनांच्या वेतन बाबीकरीता अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ३७ टक्के व इतर 
कार्यालयीन उद्दीष्टांकरीता Io ते २५ टक्के मर्यादेत संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता माहे ऑगस्ट अखेरीस वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत बाब क्र. ०१- 
वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या १३ टक्के तसेच ०२- 
मजूरी या बाबीकरीता ३५ टक्के, ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च या बाबीसाठी १० cah,03- अतिकालिक 
भत्ता, ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी शुल्क, १३-कार्यालयीन खर्च,१४-भाडेपट्टी व कर, १९-आहार खर्च, २१- 
पुरवठा व सामुग्री व ५०-इतर खर्च या बाबींकरीता १५ टक्के तसेच १०-कंत्राटी सेवा, १७-संगणक खर्च 
करीता २५ टक्के या प्रमाणात वाढीव निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत बांधील बाबींकरीता अर्थसंकल्पीत 
तरतुदींच्या रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 


वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. कार्यालयीन बाबीं व्यतिरिक्त बाब क्रमांक १९-आहार खर्च, २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत आणि 
५०-इतर खर्च या बाबींसाठी देखिल निधी वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी सन २०२१-२२ 
शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक खर्च करण्याकरीता तसेच कोविड-१९ च्या दृष्टीने 
विभागाच्या दि.२६.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सूचित केलेल्या विहित उपाययोजना अंमलात 
आणण्याकरीता वित्तीय नियमांचे पालन करून खर्च करण्यात यावा. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 
प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


tes सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११६१८३८०६२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वा Digitally signed by Ravindra Dig: 
R a V I n d Ya DN: c=IN, o=Governmen it Of Maharashtra, 
० 


u=Tribal Development Department, 
D | a m b a r ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 
g 2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c48 
97737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f41 08, 
A U t e cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.09.02 12:32:31 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती, (कार्यसन-६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


jambarro Aute 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०१ सप्टेंबर २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ । सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
cs 2 3 | ok षु ६ 
मागणी क्र.टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन- सामाजिक सेवा 
| (००)(०३) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची | १०-कंत्राटी सेवा २५०००.०० ८३६४.५७ | उपसचिव, 
अंमलबजावणी (२२५१ ०८४८) । १७-संगणक खर्च १५०००.०० ३७०१.५० आदिवासी 
५०-इतर खर्च ५०००.०० १२५०.०० | विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
(एकूण २२५१ ०८४८) ४५०००.०० १३३१६.०७ 
२ | (coyoy) प्रशिक्षणावरील खर्च | ५०-इतर खर्च १५०००.०० ३७५०.०० | उपसचिव, 
आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
एकूण २२५१ ६००००.०० १७०६६.०७ 
एकूण मागणी क्र.टी-४ ६००००.०० १७०६६.०७ 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
3 | (०१(०१) आदिवासी विकास | ०१-वेतन ५७५०००.०० ७४७५०.०० आयुक्त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे | ०२-मजूरी 1१.०० | ०.४५, आदिवासी 
बळकटीकरण (कार्यक्रम खर्च) | ०३-अतिकालिक भत्ता ९००.०० १३५.०० | विकास, नाशिक 
(२२२५ १३९३) ०६- दुरध्वनी : वीजव १००००.०० १५००.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६०००.०० १५००.०० 
११-देशांतर्गत प्रवास ९०००.०० ९००.०० 
खर्च 
१३-कार्यालयीन खर्च १२००००.०० १८०००.०० 
१४- भाडे, पट्टी व कर १५०००.०० २२५०.०० 
२८-व्यावसायीक व ५०००.०० ५००.०० 
विशेष सेवा 
५०-इतर खर्च | १.०० | ,00 ०.२५ 
एकूण (२२२५ १३९३) ७४०९०२.०० ९९५३५.७० 
४ | (०२(२४ अनुसूचित जमाती | ०१-वेतन २३५२५९.०० ३०५८३.६७ आयुक्त, 
प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम | ०२-मजूरी ९००.०० ३१५.०० आदिवासी, 
खर्च (२२२५ ४१२२) ०३-अतिकालिक भत्ता ३००.०० ४५.०० संशोधन व 
०६- दुरध्वनी, वीज व ४६२२.०० ६९३.३० | प्रशिक्षण संस्था, 
पाणी शुल्क पुणे. 
१०-कंत्राटी सेवा ३००००.०० ७५००.०० 
Ravindra Daly sone onda Darbar te 
Digambarro ८-9” पृष्ठफपैकी३ 


Digambarro Aute 
Date: 2021.09.02 12:32:50 +05'30' 


Aute 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०१ सप्टेंबर २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


Aute 


,cn=Ravindra Digambarro Aute 


8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4 108 पृष्ठ पैकी 
पृष्ठ५ 8 


Date: 2021.09.02 12:33:03 +05'30' 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ । सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
| 4 | 2 3 | ok दु ६ 
११-देशांतर्गत प्रवास ३९०२.०० ३९०.२० 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टी व कर ७०८१.०० १०६२.१५ 
२१-पुरवठा व सामुग्री १६००.०० ४००.०० 
५०-इतर खर्च 1 १.०० | ,०० ०.२५ 
एकूण (२२२५ ४१२२) २८३६६५.०० ४०९८९.५७ 
५ | (०१)(५९) आदिवासी मुलांसाठी | ०१-वेतन ११०००००.०० १४३०००.०० आयुक्‍त, 
व मुलींसाठी शासकीय | ०२-मजूरी |______ १.०० | ०.४५ आदिवासी 
वसतीगृह [कार्यक्रम खर्च) | ०३- अतिकालिक भत्ता ४००.०० ६०.०० | विकास, नाशिक 
(२२२५ 1७२५) ०६- दुरध्वनी, वीजव 980000,00 24000,00 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १०००००.०० २५०००.०० 
११- देझ्ञांतर्गत प्रवास १५०००.०० १५००.०० 
खर्च 
१३-कार्यालयीन खर्च ६००००.०० ९०००.०० 
१९-आहार खर्च १५०००००.०० २२५०००.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री १४०००००.०० २१००००.०० 
५०-इतर खर्च (900000,00 १०५०००.०० 
एकूण (२२२५ 0७२५) ५०१५४०१.०० ७३९५६०.४५ 
६ | (०१)(६०) आश्रमशाळा समुह | ० १-वेतन ८००००००.०० १०४००००.०० आयुक्‍त, 
(कार्यक्रम खर्ची (२२२५ 0७३४) | ०२-मजूरी ५००००.०० १७५००.०० आदिवासी 
०३- अतिकालिक भत्ता |______ १.०० | .०० ०.१५ | विकास, नाशिक 
०६- दुरध्वनी, वीज व ९००००.०० १३५००.०० 
पाणी शुल्क 
११- देशांतर्गत प्रवास ४००००.०० ४०००.०० 
खर्च 
93- कार्यालयीन खर्च १०००००.०० १५०००.०० 
१४- भाडे, पट्टी व कर ५००००.०० ७५००.०० 
१९-आहार खर्च २१०००००.०० 394000,00 
२१-पुरवठा व सामुग्री | २९०००००.०० ४३५०००.०० 
२८-व्यावसायीक व शि .०० ee .4o 
विशेष सेवा 
५०-इतर खर्च ५०००००.०० (94000,00 
एकूण (2224 2७३४) १३८३०००२.०० १९२२५००.२५ 
Ravindra ४५० 
Digambarro icone. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०१ सप्टेंबर २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ । सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
२ ३ | ok षु ६ 
(०१)(७३)स्वयंसेवी संस्थांना | ३६-सहाय्यक अनुदाने | १०००००००.०० १३०००००.०० | आयुक्त, 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर | (वेतन) आदिवासी 
आश्रमशाळा चालविण्यासाठी विकास, नाशिक 
सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम 
खर्च) (२२२५ ११२९) 
एकूण-२२२५ २९८६९९(७७०.०० ४१०२५८५.९७ 
२४२५- सहकार 
(०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य ३६-सहाय्यक अनुदाने २५००००.०० ३२५००.०० | आयुक्त, 
सहकारी आदिवासी विकास (वेतन) आदिवासी 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य विकास, नाशिक 
(कार्यक्रम खर्च (२४२५०८५३) 
(०१)(१०) उाबरी आदिवासी | ३६-सहाय्यक अनुदाने २५०००.०० 3240.00 | आयुक्त, 
विकास महामंडळास वित्तीय | (वेतन) आदिवासी 
सहाय्य कार्यक्रम खची विकास, नाशिक 
(२४२५ १३५९) 
एकूण २४२५ २७५०००.०० २३५७५०.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ ३०१४४९७०.०० | ४१३८३३५.९७ 
एकूण टी-४-- टी-५ ३०२०४९७०.०० | ४१५५४०२.०४ 


Ravindra 


Digambarro 


Aute 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Aute 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Tribal Development 


st=Maharashtra, 


Department, postalCode=400032, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89 


d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4 
108, cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.09.02 12:33:16 +05'30' 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


